महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.७३/कार्या.चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जुन, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.२१.०६.२०१७ 
START 

श्री.परमेश्वर जकिकोरे, अवर सचिव, महसुल व वन विकास विभाग यांची संदर्भाधिन शासन 
आदेशान्वये व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास 
महामंडळ (मर्या.), मुंबई या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.परमेश्वर जकिकोरे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून 
त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. श्री.परमेश्वर जकिकोरे, अवर सचिव यांची 
प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात अवर सचिव या 
पदावर करण्यात येत आहे. या आदेझ्ञानुसार श्री.परमेश्वर जकिकोरे, अवर सचिव यांनी शाळेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१८५५१४७३०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार देशा नुसारव नावांने ; | 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महसुल व वन विभाग / वि.जा.भ.ज., इ.मा.व., वि.मा.प्र. 
कल्याण विभाग / शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अध्यक्ष, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / वि.जा.भ.ज., इ.मा.व., वि.मा.प्र. 
कल्याण विभाग / शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) श्री.परमेश्वर जकिकोरे, व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई 
८) कार्या.१४ संगहार्थ 


